वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
दिव्यांग व्यक्तींच्या शासकीय संस्थांचे वेतनेत्तर 
अनुदान या योजनेसाठी निधी खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.9३/दि.क.२. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ मार्च, २०२२ 


वाचा : १) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र: दिकआ / लेखा-६/नियोजन/प्रपत्र/ 

२०११-२२/७१७८/पुणे, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१, 

२) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र: दिकआ / लेखा-६/बी. ठी. एस. /२०२१-२२/पुणे, 
दिनांक ०९ मार्च, २०२२, 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१ / प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, 
दिनांक ६ एप्रिल, २०२१, 

४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१ / प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१, 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१ / प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२२. 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१ / प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, 
दिनांक १७ मार्च, २०२२. 


ज्ञापन: 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ व 
दिनांक ०९ मार्च, २०२२ च्या पत्रांस अनुसरुन दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालयांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या खालील 
योजनांकरीता निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष तपशिल सुधारीत AGA खर्चास 
pana प्रशासकीय मान्यता 
अर्थसंल्पीय तरतूद 
देणेबाबतची तरतूद. 
| २ ३ i oe. 
१) | जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २०१२.०००/- २०१२.०००/- 
शासकीय संस्थांचे परिरक्षण (अनिवायी 
(२२३५२८२२) ३१- सहाय्यक अनुदान 
वेतनेत्तर. 
२) जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २०७९.०००/- २०७९.०००/- 
शासकीय संस्थांचे परिरक्षण (अनिवायी 
(२२३५२६३१ ३१- सहाय्यक अनुदान 
वेतनेत्तर. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.७३/दि.क.२ 


3) | जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने ४५६४.०००/- ४५६४.०००/- 
शासकीय संस्थांचे परिरक्षण (अनिवायी 
(२२३५२८४२) ३१- सहाय्यक अनुदान 
वेतनेत्तर. 

४) । जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने ४५६५.०००/- ४५६५.०००/- 
शासकीय संस्थांचे परिरक्षण (अनिवायी 
(२२३५२८५१) ३१- सहाय्यक अनुदान 
वेतनेत्तर. 

4) | अपंग व्यक्तींसाठी शासकीय औद्योगिक ४९५.०००/- ४९५.०००/- 
प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा (अनिवार्य) (२२३५२८६९) 
३१- सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर. 


२ सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून राहतील 
३. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातील रकाना ४ मधील निधी खर्च करावा. सदर निधी 


खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र माहे एप्रिल, २०२२ अखेरपर्यंत न चूकता 
शासनास सादर करण्यात यावे. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक ०६ एप्रिल, 
२०२१ मधील बाबींची पूर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्‍त 
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून 
निधी वितरीत करावा. 


4. ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार 
नाही. तसेच इतर लेखाशीर्षाकडे निधी वळता करता येणार नाही. 


६. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९५/व्यय-१४, दि.२१.०३.२०२२ रोजी 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०३२८१३३६०९४०२२ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Ghodke 
Date: 2022.03.28 13:38:47 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


५. सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य. 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.9३/दि.क.२ 


७. आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३. संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग. 

१५. सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण. 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१८. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती /दि.क.२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


